राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, 
कांदिवली हे राज्य कामगार विमा महामंडळास 
हस्तांतरीत करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१७/ प्र.क्र.६२०/राकावि-२ 
गोकुलदास तेजपाल रूग्णालय आवार, संकूल इमारत 
१० वा मजला बी-विंग, मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.राकायो-२०१७/प्र.क्र.६२०/राकावि-२, 
दि.२३.०२.२०१८. 
२) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
आयुक्‍्त/राकावियो/का.क्र.०९/९८६०/२०१८, दिनांक ११.०६.२०१८. 
३) उप वैद्यकीय आयुक्त, राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.(- 
9§/24/8/ESIH Kandivali/200¢/Med-ll, 086.२०.०६.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

राज्य कामगार विमा रुग्णालय, कांदिवली हे राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांना 
हस्तांतरीत करण्याबाबतचा निर्णय संदर्भाधीन १ अन्वये घेण्यात आला होता. तथापि, राज्य कामगार विमा 
महामंडळ, नवी दिल्ली यांनी सदर रुग्णालय हे नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करुन राज्य 
शासनामार्फत चालवण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला 
शासन निर्णय रह करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सदर शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात येत 


आहे. 

२. तसेच, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, कांदिवली हे राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली 
यांच्यामार्फत नव्याने बांधण्यात आलेल्या आकुर्ली रोड, कांदिवळी येथील इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर रुग्णालय तातडीने कार्यन्वित होईल याची दक्षता आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर रुग्णालयातील पदरिक्‍तता, औषधे, उपकरणे यांची पुर्तता करण्याबाबत आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्र.राकायो-२०१७/प्र.क्र.६२०/राकावि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२७१११२१०४५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
B h | S e Digitally signed by Bhise Govind Changoji 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
(0 V | Nn 2.5.4.20=e9596d652d5b6cb0f88e4c39c6c2a 
df97629debbf12176865f2683a6eb9318e8, 
Ch ji 


न Govind Changoji -_ 
डॉ.गोविंद भिसे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली-११० 002, 

आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

संचालक(प्रशासन/वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

सहाय्यक संचालक, लेखा व लेखा परिक्षा, आयुक्तालय, पंचदिप भवन, लोअर परेल, मुंबई- 
१३, 


७. वैद्यकीय आयुक्‍त, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली-११० 002, 
८. उप वैद्यकीय आयुक्‍त, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली-११० ००२, 
९. प्रादेशिक संचालक, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 


१३, 


१०. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई/पुणे/नागपूर, 
११. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, वरळी/अंधेरी/कांदिवली/ 


मुलुंड/वाशी/उल्हासनगर/ठाणे/औंध-पुणे/सोलापूर/नागपूर/नाशिक/औरंगाबाद, 


१२. महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१५. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई, 

१६. अवर सचिव (सेवा-१), सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१७. निवडनस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


